महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी 
केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे येथील 
तटरक्षक भिंत आणि द्वाराजवळ नवीन विद्युत पथदिवे 
(New LED Street light with Octagonal pole for 
Compound Wall & Gate Light Fitting) 
बसविण्याकरीता आवश्‍यक रु.७.२० लक्ष इतक्या 
रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: न्याअप्र-१५१९/२५५/प्र.क्र.५८/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- ३० जानेवारी, २०२० 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, 
जि.ठाणे यांचे पत्र क्र. MJA/U/§ 98/2098 दि.२५.०३.२०१९ 
२ महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, 
जि.ठाणे यांचे पत्र क्र. मन्याअ/उत्तन/१४०९/२०१९ दि.०४.०७.२०१९ 
३) महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, 
जि.ठाणे यांचे पत्र क्र. मन्याअ/उत्तन/१८७३/२०१९ दि.१८.१०.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
प्रभारी सहसंचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, 
जि.ठाणे यांनी संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण 
संस्था, उत्तन येथील तटरक्षक भिंत आणि द्वाराजवळ नवीन विद्युत पथदिवे (New LED Street light with 
Octagonal pole for Compound Wall & Gate Light Fitting) बसविण्याकरीता आव्यक G.9,23,094/- 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केलेली आहे. तसेच सदर कामाचे कार्यकारी 
अभियंता, ठाणे विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे यांनी तयार केलेले अंदाजपत्रक सादर केले 
होते. त्यानुसार सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे येथील 
तटरक्षक भिंत आणि द्वाराजवळ नवीन विद्युत पथदिवे (New LED Street light with Octagonal pole for 
Compound Wall & Gate Light Fitting) बसविण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाने परिगणित केल्यानुसार रु.७,२०,०००/- (रुपये सात लक्ष वीस हजार फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. याकरिता येणारा खर्च मागणी क्रमांक जे-१, २०१४-न्यायदान, (०५) न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, 
(०५)(०१) न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था (अनिवार्य), सांकेतांक क्रमांक (२०१४०२०७), १३-कार्यालयीन खर्च या 


शासन निर्णय क्रमांकः न्याअप्र-१५१९/२५५/प्र.क्र.५८/का.९ 


SURES सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.१८३/१९/इमा-२, दि.२२/०४/२०१९ व 
वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.9५५/१९/व्यय-५, दि.०४/०१/२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१६५८३३०११२ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Anand Bharat Hodawadekar 

A Nn a a) d B h a i a t DN: c=IN, o=Bombay High Court, ou=Judiciary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=73fc506cde4a9660a8d8a1 bbbb0977062 
0a8e0483814d28fc8eeee2d08fdc44d, cn=Anand 


HodawadekKar tanncnesu 


Date: 2020.01.30 16:37:07 +05'30' 


(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 

प्रत आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२) मा. प्रबंधक (निरीक्षणे १ व २), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

३) मा. सहसंचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था, 

उत्तन, जि.ठाणे 

8) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
७) वित्त विभाग (व्यय/५, विनियम), मंत्रालय, मुंबई 
८) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई 
९) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन २३/२४/२५, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवडनस्ती-का.९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


